"मुख्यमंत्री-नाझी लाडकी बहीण" या योजनेच्या 
प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विविध समित्या 
गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग. 
शासन निर्णय क्रमांक- मबावि २०२४/प्र.क्र.१६६/कार्या-२, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:-१९ जुले, २०२४. 


संदर्भ:-१) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मबावि २०२४/प्र.क्र.९६/कार्या-२, 
दि.२८.०६.२०२४. 
२) महिला व बाल विकास विभाग, झासन निर्णय क्र.मबावि २०२४/प्र.क्र.१६६/कार्या-२, 
दि.१५.०७.२०२४. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी आणि त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणात सुधारणा 
करण्यासाठी आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात "मुख्यमंत्री- 
माझी लाडकी बहीण" योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. 

"मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र.२ 
येथील झासन निर्णयान्वये विविध सचिव समित्या गठीत करण्यात आल्या होता. सदर योजनेच्या प्रभावी 
अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने अ) “लाभार्थी नोंदणी Portal” व क) “लाभ अदायगी प्रणाली” या दोन्ही 
समितीमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विशेष कार्य अधिकारी, धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण, मुंबई 
यांचा आमंत्रित सदस्य म्हणून समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन आहे. 


शासन निर्णय :- 

"मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र. २ 
येथील शासन निर्णयातील खालील दोन्ही समितीमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विशेष कार्य 
अधिकारी, धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण, मुंबई यांचा आमंत्रित सदस्य म्हणून समावेश करण्यात येत आहे:- 


अ) लाभार्थी नोंदणी Portal समिती:- 


अ.क्र पदनाम समितीमधील पदनाम 
; el अपर मुख्य सचिव, उर्जा विभाग, मंत्रालय, मुंबई अध्यक्ष 
२ | प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
३ ।सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः मबावि २०२४/प्र.क्र.१६६/कार्या-२, 


क) लाभ अदायगी प्रणाली समिती:- 
अ.क्र पदनाम समितीमधील पदनाम 
शनि अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई अध्यक्ष 
२ ।सचिव, लेखाव कोषागारे, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
३ | संचालक, लेखा आणि कोषागारे सदस्य सचिव 


२. सदर समितीची कार्यकक्षा दि.१५.०७.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार राहील. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०७१९१२५७०२७४३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUJATA MANOJ 
SAUNIK 


(सुजाता सौनिक) 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 
५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 
६. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
७. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
८. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०.मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विशेष कार्य अधिकारी, धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण, मुंबई 
११.सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२.विभागीय आयुक्‍त (सवी, 
१३.आयुक्‍्त, महानगरपालिका (सर्व) 
qv. SY, महिला व बाल विकास, पुणे, 
१५.जिल्हाधिकारी (सवी, 
१६.महालेखापाल - महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
१७.महाळेखापाल - महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबावि २०२४/प्र.क्र.१६६/कार्या-२, 


१८.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
१९.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
२०.सह सचिव, उपसचिव, अवर सचिव महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२१.सर्व सह आयुक्‍त/उप आयुक्‍त / विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे, 
२२.सर्व विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाल विकास (आयुक्तालय पुणे मार्फत), 
२३.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (आयुक्तालय पुणे मार्फत), 
२४.महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई (सर्व कार्यासने), 
२५.निवड नस्ती, कार्यासन-२ 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


